सन २०२१-२२ करीता चंद्रपूर जिल्हयातील 
चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र स्थापन 
करणे (४४१५ ०१९२) निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/फ-९ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०५.०१.२०२२ 
वाचा :- 
१. महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.७९/फ-९, दिनांक २९.१२.२०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 


शासन निर्णयातील पहिल्या परिच्छेदातील पाचव्या ओळीतील संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण 
केंद्र, चिचपल्ली यांना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार सन २०२१-२२ करीता रु.२६.४८ लक्ष 
इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


कामाची बाब वितरीत करावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
०१-वेतन २६.४८ 
ऐवजी 


संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली यांना खालील तक्त्यात दर्शविण्यात आल्यानुसार 
सन २०२१-२२ करीता रु.९.९३ लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे असे 
वाचावे. 


कामाची बाब वितरीत करावयाची रक्‍कम 
(रुपये लाखात) 
०१-वेतन 8.83 


सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०१०५१०५१४९१४१९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, . 
GAJENDRA PRAKASH ® 


NARWANE 


(गजेंद्र नरवणे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 
प्रत :- 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प,नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळ, नागपूर 
मुख्य वनसंरक्षक (प्रा.), चंद्रपूर. 


Cc WwW A -5 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०२१/प्र.क्र.9९/फ-९ 


५. संचालक, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्ली, चंद्रपूर 

६. महालेखापाल-१/२ (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
७. सह सचिव/उपसचिव,वित्त विभाग (अर्थ-३)/(व्यय-१०), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

८. उप सचिव, नियोजन विभाग (का-१४७५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 

९. कार्यासन अधिकारी, फ-२/ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
१०. कार्यासन फ-९, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२.(निवडनस्ती) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


